राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील पीआयपी अंतर्गत विविध 
लेखा शिर्षान्वये मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
तसेच पुरवणी मागणी अनुदानातून विविध 
कार्यक्रमाकरीता आवशयक असलेल्या औषधी व 
औषधी साहित्य खरेदीकरीता निविदा 
प्रक्रियासाठीच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ 
खरेदी कक्ष/पीआयपी २०१९-२०/प्रस्ताव/प्रशासकीय मान्यता/११४८/२०१९, दिनांक ०८ मे, 
२०१९. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८९/आरोग्य-७, दिनांक १५ 
जून, २०१९. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.संआसे/खरेदी कक्ष/ सन २०१९-२० राआअ अनुदान/ IFA Syrup /खरेदी प्रशामा/३९७५- 
७९/२०१९ दिनांक २३ डिसेंबर, २०१९. 

४) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १९ डिसेंबर,२०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


kad 


AN 
~~ 


पुरकपत्र:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० 


या आर्थिक वर्षातील पीआयपीमधीलळ FMR Code ६.२.२.३ या लेखाशिर्षांतर्गत रु.५००.०० लक्ष 


इतक्या अनुदानातून IFA Syrup (५० ml) चे ५० लक्ष युनिट्स खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 


आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील Supplementary 


PIP अंतर्गत FMR Code ६.२.२.३ लेखाशिर्षातर्गत रु.१५२७.९० लक्ष एवढा अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८९/आरोग्य-७ 


करुन देण्यात आल्यामुळे संदर्भ क्र.२ दिनांक १५.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.८ 


वरील अनुक्रमांक ११ येथील तपशिला ऐवजी खालील खरेदी तपशिलाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


Amt. 
Procurement 
Sr. N f A डू A 
: Name of FMR = hes ba Proposed 27% Proposal ppreved 
ne Bureau Code Sr.No Medicine: Quantit nate Amt in Lakh asiper Pr 
? १ Material ४ | ins. (A ne - 2019-20 in 
गर०१. lakhs 
IFAS 50ml 5000000 
State Family 60060 500.00 + 
Welfare Berle UME of . 1527.90 
11 6.2.2.3 115 | Elemental Iron 15279035 9.40 1906.22 Lakhs ‘ 
Department, = 2027.90 
and 100 mcg of = 
Pune Lakhs 
IFA) 20279035 


सदर शासन निर्णयातील इतर अटी व Behl कायम राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक 202001301409545517 असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
ele Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind Kalkan 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 


Ra g h U Nn a t h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde2445 
0c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2 


Ku | ka mM | ०03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2020.02.04 12:51:43 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


